पोलीस विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
अनुज्ञेय असलेले कुटुंब आरोग्य योजनेचा लाभ 
कारागृह व  सुधारसेवेतील  गणवेषधारी 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबत... 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णयक्रमांकः जेएलई-१०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ जुले, २०१६ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक :- जेएलई-१०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१, 
दि.२६.०४.२०१६ 


पोलीस विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेला कुटुंब आरोग्य योजनेचा 
लाभ कारागृह व सुधारसेवेतील गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना देण्याची योजना कारागृह 
विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी वर नमूद शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेली 
आहे. सदर योजनेच्या सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करणेची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे वरील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
१) सध्या महाराष्ट्र पोलीस विभागामध्ये कार्यान्वीत असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य 
योजने नुसारच महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवाबल कुटुंब आरोग्य योजना ही महाराष्ट्र पोलीस 
विभागामार्फतच निवडलेल्या व सद्या असलेल्या त्रयस्थ पक्ष प्रशासक यांच्याकडून करार करुन 
त्यामधील असेलेले दर(सेवाशुल्क), शर्ती व अटी प्रमाणेच कार्यवाही करण्यासाठी शासन मान्यता 
देत आहे. तसेच महाराष्ट्र पोलीस विभागाकडून भविष्यात जो त्रयस्थ पक्ष प्रशासक निवडले जातील 
त्यांचे सोबत असलेले दर(सेवाशुल्क), अटी व शर्तीवर करार करुन ही योजना महाराष्ट्र कारागृह व 
सुधारसेवा या विभागासाठी लागू करण्यात येत आहे. तसेच त्रयस्त पक्ष प्रशासकास द्यावयाचे 
सेवाशुल्कासंदर्भांत होणारा खर्च मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग(००)००१ 
संचालन व प्रशासन (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (२८) व्यावसायिक सेवा (२०५६००२६) या 
लेखाशिर्षाखाली वेळोवेळी केल्या जाणा-या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
२) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे अधिनस्त असलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची संख्या 
विचारात घेऊन एक वेळची बाब म्हणून एकुण रुपये ५०.०० लक्ष शासकिय अनुदान शासन देईल. 
सदर रक्‍कम यथास्थिती अधिदान व लेखा अधिकारी/ कोषागार अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून 
रितसर देयक सादर करुन काढून घेऊन ती अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांच्या नांवे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
उघडण्यात येणा-या स्वीय प्रपंची लेखामध्ये जमा करण्यात येईल. त्यानंतर अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांच्याकडून 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विहित केलेल्या २७ आकस्मिक व ५ गंभीर आजाराच्या बाबतीत मंजूर 
करण्यात आलेली प्रतिपूर्तीची रक्कम विचारात घेवून मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ 
तुरुंग(००)००१ संचालन व प्रशासन (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (०१) वेतन (२०५६००२६) या 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पु.बा.क्र.१२०/तुरुंग-१ 


बाबी खाली प्रत्येक वर्षी तरतूद करण्यात येईल. वरीलप्रमाणे केलेल्या तरतुदीतून संपुर्ण वर्षाकरीता 
अधिदान व लेखा अधिकारी/कोषागार अधिकारी यांना महाराष्ट्र कोषागार नियमावलीतील नमुना 
क्र.२८ नुसार देयके सादर करुन संपूर्ण वर्षाचा खर्च भागविण्यासाठी आवश्‍यक असलेली तरतूद 
काढण्यात येईल व सदरहू रक्‍कम अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे नावे राष्ट्रीयकृत बॅकेत उघडण्यात येणा-या स्वीय प्रपंजी 
खात्यात त्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार जमा करण्यात येईल. 

३) त्रयस्थ पक्ष प्रशासकाकडून प्राप्त झाळेली खाजगी रुग्णालयाची देयके अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ हे वैदयकीय 
अधीक्षक/जिल्हा शल्यचिकीत्सक/कारागृहाचे वैदयकीय अधिकारी यांचेकडून प्रतिस्वाक्षरी करवुन 
घेतील. ही देयके प्रतिस्वाक्षरीत करुन मिळाल्यानंतर सदरहू देयके मंजूर करण्याची कार्यवाही अपर 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ हे करतील. 
मंजूर करण्यात आलेल्या देयकांचे योग्य लेखांकन महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील 
अधिकारी/कर्मचा-यांच्या सहाय्याने अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ करतील. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह 
व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांनी पारीत केलेली देयके नियमित लेखा परीक्षणाच्यावेळी 
लेखा परिक्षीत होतील 

¥) या संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग (00)009 
संचालन व प्रशासन (००)(०१) कारागृह निरीक्षणाळय (०१) वेतन व (२८) व्यावसायिक सेवा 
(२०५६००२8६) या लेखाशिर्षाखाली करण्यात येणा-या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
५ हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९६/व्यय-८ दिनांक 
०८.०६.२०१६ व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४७४/राकावि-२ दिनांक 
०६.०२.२०१३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७०४१५४७५९६९२९ असा आहे. हा Sea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


J ays | Nn g | p a Wa fa ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Jaysing L Pawara 
Date: 2016.07.04 15:54:02 +05'30' 


(ज. ल. पावरा) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पु.बा.क्र.१२०/तुरुंग-१ 


४) मा.राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
६) मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


मा.प्रधान सचिव (अ. व सु), Je विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) मा.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), मुंबई 

१२) महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), नागपूर 

१३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृहव सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विशोष पोलीस महानिरीक्षक (मु),महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
) 
) 
) 
) 


2) 


=O" 20. 
Oo “८ 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 
१७) सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक 

१८)सर्व अधीक्षक, कारागृह 

१९) निवडनस्ती तुरुंग-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


